नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अतिरिक्त 
सवंर्ग कक्षामधून सह जिल्हा निबंधक वर्ग- 
२/सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ या संवर्गात 
समावेशनाने नियुक्‍त अधिकाऱ्यांना सुधारित 
आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर 
करणेबाबत.(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक आस्थाप-२०१७/१९२०/प्र.क्र.४००/म-१(धोरण) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ: १) महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्रमांक-आस्थाप-२०१७/१९२०/प्र.क्र.४००/म-१(धोरण),दि.२.३.२०२३ 
२) नोंदणी उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महा.पुणे यांचे पत्र 
क्र.का.९/आस्था-४/आश्वासित/श्री.लुटे /२०२३/३/३१३३, दि.०४.१०.२०२३ 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२/सह 
जिल्हा निबंधक वर्ग-२ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभाच्या सुधारित 
आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करण्यबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहे. तथापि, 
सदर आदेशात अ.क्र.११ व ज्येष्ठता क्र.३० येथील श्री. लुटे यांचे नाव नजरचुकीमुळे “श्री.बी.एस.लुटे” असे 
टंकलिखित झालेले आहे. तरी सदर आदेझात “ श्री.बी.एस.लुटे ” ऐवजी “श्री.बी.एफ.लुटे (बालचंद 
फकिरचंद लुटे)” असे वाचण्यात यावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१०१७१७५२३६७३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 

JAWALE PRITAMKUMAR| डाला 


flb143f6e3b0f3286f983 1 e9f9ab33d9b3297b5a4e901 1afSc3e07f27 128330 
50, pseudonym=2C9876838C96A640275D3C68D207FF2BB896A20C, 


VA S A N T RAO INumber=337788B3391C7F722143D26EEEASBEFCDADO091509EF5236580A7D. 
753D8635115, -JAWALE PRITAMKUMAR VASANTRAO, 


Date: 2023.10.19 15:04:52 +05'30' 


(प्रितमकुमार जावळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०१७/१९२०/प्र.क्र.४००/म-१(धोरण) 


प्रत, 


C zy A -5 


. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

. महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
. महालेखापाल, १/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

. नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, अमरावतील 

. श्री.बी.एफ.लुटे, सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२(नों.म.नि. यांच्यामार्फत) 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, अहमदनगर/पुणे 

. निवडनस्ती म-१(धोरण), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


